मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
करिता जिल्हा वार्षिक योजना 
(सर्वसाधारण) अंतर्गत निधी उपलब्ध 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५२८/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०१ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : 
१. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 
२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का.१४८१, दिनांक १८ मे, 
२०२२. 
प्रस्तावना : 
राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील दुरावस्था झालेल्या 
रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय वाचा 
मधील दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. नियोजन 
विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक १८ मे, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या २ आर्थिक वर्षांकरिता प्रतिवर्ष रू.१,००० कोटी 
याप्रमाणे जिल्हानिहाय निधी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर निधीबाबत योजनेचा प्रशासकीय विभाग म्हणून ग्राम विकास 
विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांनुसार आवश्‍यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने सदर निधी वर्ग करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक: 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ करिता सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४या२ 
आर्थिक वर्षात, नियोजन विभागाने मंजुर केल्याप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 
प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीला प्रतिवर्ष उपलब्ध होणारा निधी त्या-त्या वर्षात मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजना टप्पा-२ करीता देतांना खालील कार्यपध्दती अवलंबावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५२८/बांधकाम-४ 


oe 


दष. 


जिल्हा नियोजन समितीने, नियोजन विभागाकडून मंजुर केलेला निधी “मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजना टप्पा-२”* करीता राखून ठेवावा. मात्र सदरचा निधी प्रस्तुत योजनेच्या प्रशासकिय 
खर्चाकरीता वापरता येणार नाही व तो पुर्णपणे योजनेच्या कामांवर खर्च करण्यात यावा. 


. सदर निधी जिल्हा नियोजन समितीने, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेशी संबंधित सहा महसूल 


विभागाच्या अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांच्यासमोर खालील नमुद केलेल्या बँक खात्यात 
जमा करावा. सहा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, 
मंत्रालय शाखा, मुंबई मधील खात्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र विभाग खाते नाव खाते क्रमांक IFSC Code 
q कोकण MRRDA MMGSY AC 60402340397 | MAHBO0001388 
विभाग MUKHYA NIDHI KOKAN 
REGION 
2 पुणे विभाग MRRDA MMGSY AC 60402327944 | MAHBO001388 
MUKHYANIDHI PUNE 
DIVISION 
3 नाशिक MRRDA MMGSY AC 60401773615 | MAHBO001388 
विभाग MUKHYA NIDHI 
NASHIK 
8 औरंगाबाद MRRDA MMGSY AC 60402340921 | MAHBO001388 
विभाग MUKHYANIDHI 
AURANGABAD 
4 अमरावती MRRDA MMGSY AC 60402061039 | MAHBO0001388 
विभाग MUKHYA NIDHI 
AMRAVATI 
६ नागपूर MRRDA MMGSY AC 60401142273 | MAHBO001388 
विभाग MUKHYA NIDHI 
NAGPUR 


. जिल्हा नियोजन समितीने संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांना निधी वर्ग 


करताना पाठवावयाच्या पत्राचा नमुना सोबत जोडला आहे. 


. सदर प्राप्त निधी संबंधित विभागाच्या अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी मुख्यमंत्री 


ग्राम सडक योजना टप्पा-२ च्या राज्य स्तरावरील मुख्य खात्यात जमा करतील. 

सदर निधी संबंधित महसूल विभागाच्या अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांच्या खात्यात 
प्राप्त झाल्यानंतर, प्राप्त निधीची पावती अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) संबंधित जिल्हा 
नियोजन समितीस देतील. 


. हा प्राप्त निधी वरील संदर्भित शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 


च्या कामांकरीता वापरण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


७. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५२८/बांधकाम-४ 


जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या निधीचा संबंधित कामावर विनीयोग केल्याचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संबंधित अधिक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) विहीत नमुन्यात वर्षअखेरीनंतर ६ 
महिन्यांच्या आत जिल्हा नियोजन समितीस सादर करतील. 


सदर aR परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१२०११४४५०४५३२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 

KA [_ U G O N YA DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7 14701 fc3db9c38a46f4cd82e1e450b51a9e92eed 
e8c¢323934f82edb538d3b20, 
pseudonym=C66B420751C8769D652257224AF3DC28B2B 


A4FF1, 
VA LV | serialNumber=8C5D0F275C3D9A21 DBO7FECF7919C2D83 


796E88930D62D44E7 A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA 
VALVI 
Date: 2022.12.01 17:25:08 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
मा.पालकमंत्री, सर्व जिल्हे. 

विभागीय आयुक्‍त, महसूल विभाग, सर्व. 


. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य-सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सर्व. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती (सवी. 


१०.अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व विभाग. 
११.कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व जिल्हे. 
१२.मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५२८/बांधकाम-४ 


शासन परिपत्रक क्रमांक मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५२८/बांधकाम-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, 2022 सोबतचे 
सहपत्र 
क्रमांक : 
दिनांक : 
प्रति, 
अधिक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो), 
महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 


विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ करिता जिल्हा नियोजन समितीकडून 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधी रस्त्यांकरेता उपलब्ध 
करून देणेबाबत... 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक डिएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/ कार्यासन 
१४८१, दिनांक १८ मे, २०२२. 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ करिता संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ अन्वये सन 
2022-23 व सन २०२३-२४ या २ आर्थिक वर्षांकरिता प्रतिवर्ष रू.१,००० कोटी याप्रमाणे जिल्हा निहाय 
निधी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 


०२. वरीळ शासन निर्णयाप्रमाणे रू. .......... लक्ष इतका निधी मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजना ca करिता वर्ग करीत आहोत. प्रत्यक्ष निधी अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र 
ग्रामीण रस्ते विकास संस्था यांच्या खालील नमुद बँक खात्यात RTGS व्दारा दिनांक .......... रोजी 
पाठविला आहे. 

&/9]॥86  - अधिक्षक अभियंता ....., मु.मं.ग्रा.स.यो. (मुख्य निधी) 

Bank - Bank of Maharashtra 

Branch - Mantralaya Branch 


A/C No संबधित विभागाचा खातेक्रमांक 
IFSC Code - MAHBO0001388 
सदर रक्कमेची पोहोच पावती द्यावी. सदर निधी नियोजन विभागाने मान्यता दिलेल्या 


विनांक... रोजीच्या SUI निणयं कर. ६ 010 अधीन राहून दिला आहे. 
आपला, 
(a 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, 
जिल्हा नियोजन समिती, ---- 
प्रत- 


१. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५२८/बांधकाम-४ 


२. सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


